कोल्हापूर वनवृत्तातील १ अस्थायी पद 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६२/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.२९ (२२-२३)/२०४, दि.२५.०१.२०२३ 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६६/फ-४, दि.२६.०९.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


कोल्हापूर वनवृत्तातील १ (एक) अस्थायी पदास दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 


पर्यत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. कोल्हापूर वनवृत्तातील १ (एक) अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), 


महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत कोल्हापूर वनवृत्तातील १ (एक) अस्थायी पदास (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 


दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी 


देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०८.०२.२०२३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल 


व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या 


पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६२/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 


व त्याखालील सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


कोल्हापूर वनवृत्तातील १पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष 0१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष (०१)(०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (वेतने) (२४०६ ००४२ ०१) 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०८.०२.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२०२०२३३१५८१९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK SHASHIKANT 
सोबत :- विवरणपत्र "अ JAKHALEKAR 


(वि. शह. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 
१ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक, कोल्हापूर वनवृत्त, कोल्हापूर. 

विभागीय वन अधिकारी, कोल्हापूर/सावंतवाडी/सातारा. 

उपविभागीय वन अधिकारी चिपळूण/सांगली. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


£33) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६२/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६२/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
विवरणपत्र "अ' 
कोल्हापूर वनवृत्तातील २०२३-२०२४ मध्ये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदाची यादी 


पद/ पदे ज्या शासकीय २०२२-२०२३ यावर्षी ज्या 

आदेशान्वये निर्माण केळी | शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
त्या आदेशाचा क्रमांक ठेवली होती त्याचा क्रमांक 

आणि दिनांक आणि दिनांक 


पदाचे नाव 
आणि 
वेतनश्रेणी 


विभागीय वन शा.न.क्र.एफडीएम- । शा.नि.क्र.एफएसटी- 
अधिकारी १८८०/१/फ-२ ०२/२०/प्र.क्र.६६/फ-४, 


(मुख्यालय व दि.२९.०८.१९८३ | दि.२६.०९.२०२२ 
नियोजन) 


HREKKEKEKRERERERERKE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


